महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सरळसेवेने निवड 
झालेल्या मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कालावधी करिता 


अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१०/नवि-१४ 
मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ०३२ 
दिनांक:- २८ मार्च, २०१९. 


१. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन पत्र क्र. टीआरएन -०६१८/प्र.क्र.३३(भाग-१)/सीपीटीपी, 
दि.०१.०१.२०१९. 

२. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन पत्र, क्र. टीआरएन-०७१८/प्र.क्र.५४/सिपीटीपी-ब, 
दि.०३.०१.२०१९. 

३. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन पत्र क्र. टीआरएन -०६१८/प्र.क्र.३३(भाग-२)/सीपीटीपी, 
दि.०५.०१.२०१९. 

४. समक्रमांकाचे दि.१९.०१.२०१९ चे आदेशा. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये राज्यसेवा परीक्षा-२०१६ मधून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगामार्फत शिफारस प्राप्त गट-ब मधीळ अधिकाऱ्यांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-४अ अंतर्गत दि.२१.०१.२०१९ पासून प्रशिक्षण सुरु करण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 
त्यामध्ये मुख्याधिकारी गट-ब च्या १ उमेदवाराचा SAAT आहे. 
२. संदर्भ क्र.२ अन्वये मुख्याधिकारी गट-ब मधील (वनामती, नागपूर येथे) प्रशिक्षणास रुजु झालेल्या 
उमेदवारांइतकी म्हणजे १ अधिसंख्य पद निर्माण करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१६ च्या अंतिम निकाळाआधारे मुख्याधिकारी गट-ब पदासाठी निवड 
झालेले श्री.विठ्ठल दत्ताराव केदारे हे एकत्रित परिविक्षाधीन कार्यक्रम-४ अ अंतर्गत वनामती, नागपूर येथे 
प्रशिक्षणासाठी संदर्भ क्र.१ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०१.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये दिलेल्या 
सूचनेनुसार दि.१६.०१.२०१९ (म.पू) रोजी ते वनामती संस्थेत रुजू झाले असून, दि.१६.०१.२०१९ पासून 
२ वर्षाच्या कालावधीकरिता मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गाचे रु.९३००-३४८००, ग्रेड वेतन रु. ४४००/- या 


वेतनश्रेणीतील १ अधिसंख्य पद निर्माण करण्याकरिता शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.१०/नवि-१४ 


२. सदर अधिसंख्य पद आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहे. 

३. मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील सदर १ अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च या विभागाच्या 
“मागणी क्र.एफ-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२१७, नगर विकास विभाग, Co सर्वसाधारण, ००१ संचालन व 
प्रशासन (००) (०१) संचालक, नगर परिषद प्रशासन (२२१७००४७) संचालक नगरपरिषद प्रशासन 
(२२१७००४७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षासाठीच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तिय 


सुधारणा-१, दिनांक २०.०२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१५५६५९५१२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


श्र Digitally signed by Sanjay S Gokhale 

S a 1] a y S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Urban 
Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ab8a7 eeedad 158d24cf530f0d6b662808245be 

G (0 k h a | e 49a8459ed4c63961ebdc3cb961, cn=Sanjay S Gokhale 
Date: 2019.03.28 15:59:49 +05'30' 

(सं.श.गोखले) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत :- 

१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 

२. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 

४. सर्व जिल्हाधिकारी. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. महाळेखापाल १/२ (ले. व अ.)/(ले.प.), मुंबई/ नागपूर. 

७. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, बोले 
पेट्रोळ पंपजवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४० ०१०. 

८. उप सचिव, सीपीटीपी-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (वित्तिय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


